मुख्य विद्युत निरीक्षक या पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार सोपविणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
झासन आदेश क्र. मुविनि-२०२२/प्र.क्र.१७० (भाग-१)/ऊर्जा-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: 03 फेब्रुवारी, 2023. 
संदर्भः- १. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. याचिका-२०१९/प्र.क्र. ३४ (भाग-२)/ऊर्जा-५, 
दि. २३ एप्रिल, २०२०. 

शासन आदेशा: 

श्री. संदीप अरविंद पाटील, मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांना 
प्रशासकीय कारणास्तव मुख्य विद्युत निरीक्षक, ऊर्जा विभाग या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार तात्पुरत्या स्वरुपात 
पुढील आदेशा होईपर्यंत सोपविण्यात येत आहे. 
२. उपरोक्त संदर्भ क्र. १ अन्वये श्री. दिनेश ज. खोंडे, अधिक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, 
औरंगाबाद यांना सोपविण्यात आलेल्या मुख्य विद्युत निरीक्षक या पदाच्या अतिरिक्‍त कार्यभारातून 
कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 
३. श्री. संदीप अ. पाटील, मुख्य अभियंता (विद्युत) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांनी मुख्य विद्युत 
निरीक्षक, ऊर्जा विभाग या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार तात्काळ स्विकारावा. 


: सदर शासन आदेशा, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०२०३१८४०३४५५१० असा आहे. हा आदे 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
सदर Beal तात्काळ अमंलात येतील. 


महाराष्टाचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, RAM 
CHAUDHARI = 
(राम सु. चौधरी) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 

मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

मा. उपमुख्यमंत्री तथा मा. मंत्री ( ऊर्जा) यांचे यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम विभाग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६. प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहायक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


Cc A A OO 


शासन आदेश क्रमांकः मुविनि-२०२२/प्र.क्र.१७० (भाग-१)/ऊर्जा-१ 


७. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर. 

८. मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, रामकृष्ण 
चेंबुरकर मार्ग, चेंबुर (पू.) मुंबई-७१. 

९. श्री. संदीप अरविंद पाटील, मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई. 

qo. श्री. दिनेश ज. खोंडे, अधिक्षक अभियंता, औरंगाबाद प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, औरंगाबाद. 

११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

१२. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१३. अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, मुंबई/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर. 

१४. उपसचिव (ऊर्जा-१) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१५. निवडनस्ती (ऊर्जा-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


